aa उप अभियानाचा सन २०१७-१८ चा 
अखर्चित निधी पुनरुज्जीवित करुन चालू वर्षी 
विनियोगात आणण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-०७१८/प्र.क्र.२१२/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २१ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा 
१) केंद्र शासनाचे पत्र H.9-9/2099-CC, दिनांक 23 एप्रिळ, २०१८ 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.जा.क्र/कृ.आ/फलो-२/शाश्वत शेती/२॥॥5/१८७९/१८, 
दि.५ जून, २०१८. 
३) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्यासन- ६, 
दि,२६ जुले, २०१८. 
प्रस्तावना 
सन २०१७-१८ या वर्षापासून केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत वनशोती 
उपअभियान राज्यात राबविण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिऱऱ्याच्या निधीचे प्रमाण ६०: ४० असे 
आहे. सन २०१७-१८ या वर्षासाठी केंद्र शासनाने केंद्र हिळयापोटी रु.४०० लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करुन 
दिला होता. सदर निधीपैकी 6.34.24 लक्ष एवढा निधी आर्थिक वर्षा अखेर अखर्चित राहिला. सदर 
निधीचा कार्यक्रम सन २०१८-१९ या वर्षात राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधिन २३ एप्रिळ, २०१८ च्या 
पत्रान्वये पुनजिवित करुन दिलेला आहे. 


अखर्चित निधीमध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिऱ्याचा 
अनुक्रमे रुपये रु. १९.९०,रु १५.२५ व रु. ०.१० लक्ष एवढया निधीचा Garda आहे. केंद्र हिळ्याचा 
सर्वसाधारण व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा अखर्चित निधी रु.२०.०० लक्ष व समरुप राज्य हिवऱ्याचा 
रु.१४.२६ लक्ष असा एकूण रु.३४.२६ लक्ष निधीचा पुनजिवित कार्यक्रम सन २०१८-१९ या वर्षात 
राबविण्यासाठी आयुक्‍त (कृषी) यांना बीडीएस प्रणालीवर निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय 

१. वनडोती उप-अभियानाचा सन २०१७-१८ या वर्षातील, केंद्र हिश्‍श्‍्याचा अखर्चित निधी रु.२०.०० 
लक्ष (रुपये वीस लक्ष फक्त) व समरुप राज्य हिळड्याचा आवश्‍यक निधी रु.१४.२६ लक्ष (रुपये चौदा लक्ष 
सव्वीस हजार फक्त) असा एकूण रु.३४.२६ लक्ष (रुपये चौतीस लक्ष सव्वीस हजार फक्त) निधीचा 
पुनर्जिवित कार्यक्रम सन २०१८-१९ या वर्षात राबविण्यास शासन मान्यता देऊन सदर निधी वित्तीय 
व्यवस्थापन प्रणालीवर (808) आयुक्‍त (कृषी) यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


शछासननिर्णयक्रमांकःऱा]ोअ-०७१८/प्र.क्र.२१२/१४-ओ 


२. सदर निधीपैकी, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र fessarat रु.१९.९० लक्ष (रुपये एकोणीस लक्ष 
नव्वद हजार फक्‍त) व समरुप राज्य हिस्सा रु.१३.९५ लक्ष (रुपये तेरा लक्ष पंच्याण्णव हजार फक्‍त), व 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिश्‍श्‍्याचा रु.०.१० लक्ष (रुपये दहा हजार फक्त)व समरुप राज्य हिस्सा 


रु.०.३१ लक्ष (रुपये एकतीस हजार फक्त) याप्रमाणे खर्च करण्यात यावा. 


३. सदर निधी खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ च्या मंजूर तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 
अ.क्र | प्रवर्ग केंद्र राज्य 
१ सर्वसाधारण | मागणी क्र.डी-३ मागणी क्र.डी-३ 
२४०१,पीक संवर्धन २४०१, पीक संवर्धन 
१०९ विस्तार व शोतकरी प्रशिक्षण १०९ विस्तार व शोतकरी प्रशिक्षण 
०१ माहिती व प्रचार, ०१ माहिती व प्रचार, 
(०१(५६) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान - वन शोती उप | (०१)(५७) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान - 
अभियान (केंपुयो) (केंद्र हिस्सा ६०%) (सर्वसाधारण) | वन शेती उप अभियान (केंपुयो) (राज्य 
(कार्यक्रम) हिस्सा ४०%) (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) 
(२४०१ ए८२४) (२४०१ ए८३३) 
३३ अर्थसहाय्य ३३ अर्थसहाय्य 
२ अनुसूचित । मागणी क्र.टी-५ मागणी क्र.टी-५ 
जमाती २४०१, पीक संवर्धन २४०१, पीक संवर्धन 
७९६ जनजाती क्षेत्र उप योजना ७९६ जनजाती क्षेत्र उप योजना 
०१ जनजाती क्षेत्र उप योजनेंतर्गत योजना ०१ जनजाती क्षेत्र उप योजनेंतर्गत योजना 
(०१(३३) राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान - वन शोती उप | (०१) (३४ राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- 
अभियान (bya) (आक्षेपुयो) (केंद्र हिस्सा ६०%) | वनशेती उप अभियान (केंपुयो) (आक्षेपुयो) 
(२४०१ए८४२) (राज्य हिस्सा ६०%) (२४०१ए८५१) 
३३ अर्थसहाय्य 


४. निधी ज्या प्रवर्गासाठी मंजूर करण्यात आला आहे त्या प्रवर्गासाठीच खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

५. सदर निधी खर्च करण्यासाठी कृषि संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, सदर निधीचे जिल्हानिहाय वितरण करण्यास त्यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

६. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य शासनास पाठविण्यात 
यावी. 


७. सदर निधी वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थस-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ- ३, दि. २ एप्रिल, २०१८ मधील 
अटी व शर्तीची कृषी आयुक्तालयाने पुर्तता केळी आहे, या अटीच्या अधीन त्याचप्रमाणे आदिवासी विकास 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२६ जुले, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


८. सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या वनशेती उप-अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ$पैकी२ 


शछासननिर्णयक्रमांकःऱा]ोअ-०७१८/प्र.क्र.२१२/१४-ओ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२११७५८००७६०१असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=IN, o=G ment Of Maha: 


Shrikant 1 0100 cea 
Chandrakant Andge a 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
२. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे (१० प्रती) 
३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 


५. जिल्हाधिकारी (सर्व) 
६. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
८. सर्व संचालक /सहसंचाळक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ दिनकरराव देसाई मार्ग,गोरेगाव (पूर्व) 
मुंबई-६५ 
qo, विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी 
११. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 
१२. सर्व मुख्य वित्त व लेखाधिकारी (जिल्हा परिषद) 
१३. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
१५. महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ४०००२० 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक, मुंबई 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक,भूविकास बँक , मुंबई 
१९. अध्यक्ष,सर्व जिल्हा परिषदा 
20. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२१. नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२२. वित्त विभाग ( व्यय-१ वअर्थसंकल्प - १३) / मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२३. ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२४. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
२५.मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
२६. निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ) 


पृष्ठ३पैकी३ 


